महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील 
“वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०२०/प्र.क्र.२६२ /सेवा-३ 
दहावा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय,मुंबई- ४०० ००१. 
तारीख: २१ ऑक्टोबर, २०२०. 

१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दिनांक २९ 

फेब्रुवारी, २०१६. 
२) शासन शुध्दिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः परिवी-२७१८/प्र.क्र.२/आठ, दिनांक ०७ 

फेब्रुवारी, २०१८. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” या पदावर दोन वर्षांच्या 
परिविक्षा कालावधीकरीता खालील तक्त्यात नमूद वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. 
या नियुक्या सन २०१२ मध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत गठित स्वतंत्र निवड मंडळाने केलेल्या 
शिफारशीनुसार “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ”या पदावर शासन सेवेत प्रथम नियुकक्‍्तीने करण्यात आलेल्या 
आहेत. 
२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या वाचा येथील शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील अधिकारी/ कर्मचारी यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना पारित करण्यात आल्या असून,वैद्यकीय 
अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ या पदावर पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचा दोन 
वर्षाचा परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेला असल्याने या अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेशा :- 

प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता सदर परिच्छेदात नमूद तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे 
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील खालील “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांनी त्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या बाबी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेल्या 
असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी त्या तक्त्यातील त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्र.५ मध्ये नमूद 
दिनांकास (म.नं) समाप्त करण्यात येत आहे.तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ 


क्र.७ मध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 
अ.क्र. नाव कार्यालय वै.अ.पदावरील | परिविक्षाधीन परिविक्षाधीन वै.अ.पदावरील 
रुजू दिनांक । कालावधी समाप्त कालावधी पुढे सेवा नियमितपणे 
केल्याचा दिनांक | ढकलल्याची कारणे | पुढे चालू ठेवण्याचा 
दिनांक 
| १ | २ ३ | ke 4 & | lw 
Po [ST पांडुरंग [प्रा.आ.केंद्र दि.२१.०७.२०१२ | दि.२०.०७.२०१४ | निरंक दि.२१.०७.२०१४ 


शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०२०/प्र.क्र.२६२/सेवा-२३ 


नाव 


कार्यालय 


.अ.पदावरील 
रुजू दिनांक 


परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त 
केल्याचा दिनांक 


परिविक्षाधीन 
कालावधी पुढे 
ढकलल्याची कारणे 


वै.अ.पदावरील 
सेवा नियमितपणे 
पुढे चालू ठेवण्याचा 
दिनांक 


कृष्णा चौरे 


दिवाअंजूर, 
जि. ठाणे 


र्डॉ. 
बाबासाहेब 
महादेव 
होडशीळ 


प्रा.आ.केंद्र 
पणदूर, 
सिंधुदुर्ग 


जि. 


दि.१९.१०.२०१२ 


दि.०६.११.२०१५ 


परिविक्षा कालावधी 
१९ दिवसाच्या 
रजेच्या कालावधी 
इतका पुढे वाढून तो 
दि.०६.११.२०१४ 
रोजी संपला असता 
तथापि, दि. 
दि०१.०४.२०१४ ते 
दि.३१.०३.२०१५ 
या कालावधीतील 
गो.अ. “gq” 
(साधारण) 
असल्याने व 
त्यातील २२० 
दिवस इतका 
कालावधी परिविक्षा 
कालावधीत 
समाविष्ट होत 
असल्यामुळे त्यांचा 
परिवक्षा कालावधी 
दि.०१.०४.२०१५ 
पासुन पुढे २२० 
दिवसानी वाढून तो 
दि.०६.११.२०१५ 
रोजी संपुष्टात 
येईल. 


दि.०७.११.२०१५ 


डा. अर्चना 
रामचंद्र 
गरुड 


प्रा.आ.केंद्र 
दाभाड, जि. पुणे 


दि.२४.०७.२०१२ 


दि.२३.०७.२०१४ 


निरंक 


दि.२४.०७.२०१४ 


डा. UST 
शंकरराव 
उंबरकर 


सामान्य रुग्णालय 
बुलढाणा, जि. 
बुलढाणा 


दि.०४.०८.२०१२ 


दि.०३.०८.२०१४ 


निरंक 


दि.०४.०८.२०१४ 


डा. ANAT 
रघुनाथ 


सामान्य रुग्णालय 
गडचिरोली, जि. 


दि.०३.१२.२०१२ 


दि.०९.०१.२०१५ 


३८ दिवस रजा 


दि.१०.०१.२०१५ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०२०/प्र.क्र.२६२/सेवा-२३ 


अ.क्र नाव कार्यालय .अ.पदावरील परिविक्षाधीन परिविक्षाधीन वै.अ.पदावरील 
रुजू दिनांक । कालावधी समाप्त कालावधी पुढे सेवा नियमितपणे 
केल्याचा दिनांक | ढकलल्याची कारणे | पुढे चालू ठेवण्याचा 
दिनांक 
बिडकर गडचिरोली 
६ "डॉ. सागर प्रा.आ.केंद्र दि.०३.०८.२०१२ | दि.०२.०८.२०१४ | निरंक दि.०३.०८.२०१४ 
पुंडलिक आशागड,जि. 
पाटील पालघर 
७ डॉ. अविनाडा 'जि.रु.परभणी दि.१८.०७.२०१२ | दि.२३.०८.२०१४ | ३७ दिवस रजा दि.२४.०८.२०१४ 
किडानराव 
गोरे 
८.  ।डॉ. areata प्रा.आ.केद्र दि.२३.१०.२०१२ | दि.२२.१०.२०१४ | निरंक दि.२३.१०.२०१४ 
रमेश वसावे | होराफळी 
जि.नंदुरबार 
2. आयुक्त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा अभियान संचालक, रा.आ.अ., मुंबई यांना कळविण्यात येते की, 


उक्त वैद्यकीय अधिकारी यांच्या पुढील वेतनवाढी नियमानुसार व विहित तरतुदीनुसार मुक्‍त करण्याच्या 
अनुषंगाने तात्काळ उचित कार्यवाही करावी. 
सदर शासन आदेशा वाचा येथे नमूद शासन निर्णय/शुध्दिपत्रक यामधील तरतुदींन्वये व सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय परिवी-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय 
विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१०२०१७२९४६०७१७ असा आहे. सदर शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


३» 


8. 


प्रत, 


Cc “७ A  -5 


UMESH 


DHARMA 
RATHOD 


Digitally signed by UMESH DHARMA RATHOD 


DN: c=IN, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=9d2847c085fbb527b4b95e7 1ae1457bfffcbb1 
147b4cb91423f372da97117d29, postalCode=400001, 


street=MANTRALAYA,MUMBAI, 


serialNumber=3667a98f6d3e5f0ed5652697d674c2eb0 
5d852dd34f87fda6a20696c80787981, ou=PUBLIC 
HEALTH DEPT, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


cn=UMESH DHARMA RATHOD. 
Date: 2020.10.21 16:46:06 +05'30' 


(डॉ. उमेश ध. राठोड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


आयुक्त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा संचालक, रा.आ.अ, आरोग्य भवन, मुंबई. 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- २, महाराष्ट्र, नागपूर. 
महालेखापाल, लेखापरीक्षा- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०२०/प्र.क्र.२६२/सेवा-२३ 


षु धय 


महालेखापाल, लेखापरीक्षा- २, महाराष्ट्र, नागपूर. 

आयुक्त आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई. 

PASH, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळ मुंबई, कोल्हापूर, अकोला, नागपूर 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, ठाणे, सिंधुदुर्ग, बुलढाणा, गडचिरोळी, पालघर 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी,जिल्हा परिषद, ठाणे, सिंधुदुर्ग, बुलढाणा, गडचिरोली, पाळघर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, सिंधुदुर्ग, बुलढाणा, गडचिरोली, पालघर 

संबंधित वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्यामार्फत. 

निवडनस्ती (कार्यासन, सेवा-३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


